शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र. ७९/२०/तांशि-७ 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० मे, २०२१. 


संदर्भ - १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 

२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 
परिविक्षा/२०२०/३११, दि. २३/१०/२०२०. 


शासन आदेठा:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 


करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन कार्यभार | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
व कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व धारण कालावधीत, कालावधी | नियमितपणे 
दिनांक केल्याचा । घेतलेल्या | समाप्तीचा | पुढे चालू 
दिनांक ।रजा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
२ 3 8 4 & 9 
श्री.प्रविण धोडीराम तांबे, शा.नि.क्र. १२/०६/२०१७ निरंक ११/०६/२०१९ | १२/०६/२०१९ 
अधिव्याख्याता रसायनझास््र, ससेनि-३६१७/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, प्र.क्र.४५/१७/ तांशि- 
नाशिक ७, दि.०८/०६/२०१७ 
श्री.सुनिल एकनाथ शा.नि.क्र. २९/०९/२०१७ | निरंक । २८/०९/२०१९ | २९/०९/२०१९ 
गायकवाड, अधिव्याख्याता ससेनि-३११६/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
औषधनिर्माणझास्त्र, शासकीय | प्र.क्र.१४७/१६/ तांशि- 
तंत्रनिकेतन, जळगांव ७, दि.२७/०९/२०१७ 
श्री.धनंजय माधवराव हुंबे, शा.नि.क्र. २३/०१/२०१७ | ०२ दिवस | २५/०१/२०१९ | २६/०१/२०१९ 
अधिव्याख्याता अणुविद्युत ससेनि-३२१६/ (म.नं) (म.नो (म.पू) 


अभियांत्रिकी, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, अहमदनगर 


प्र.क्र.१९५/१६/ तांशि- 
७, दि.१३/०१/२०१७ 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र. ७९/२०/तांशि-७ 


अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
व कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व धारण कालावधीत कालावधी | नियमितपणे 
दिनांक केल्याचा । घेतलेल्या | समाप्तीचा | पुढे चालू 
दिनांक =| on दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
श्री.श्रीकृष्णकुमार पुरभाजी झा.नि.क्र. २५/०८/२०१६ | ०५ दिवस | २९/०८/२०१८ | ३०/०८/२०१८ 
आरुटवार, अधिव्याख्याता ससेनि-३२१५/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
संगणक अभि. , शिक्षण महर्षि । प्र.क्र.४३८/१५/ तांशि- 
दादासाहेब रावल शासकीय (9, दि. २६/०७/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, धुळे 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१०१५१५०२७३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ty 
Maharashtra, ou=Higher and Technical 


cducat ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=72ea277025fd15a4898b244953b82406eea05963bc456flele 
18305, 


Sudhir Jaya 
8621e5917d! a 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd78 
h e 16002b4af0ffbf1111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2021.05.10 15:24:05 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिव्याख्याते, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नाशिक/जळगाव/अहमदनगर/धुळे, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/जळगांव/अहमदनगर/धुळे, 

६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


